कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA-Pluses) अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी१०५) 

राज्य हिस्सा(लेखाशिर्ष २४०१बी११४) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ५६ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 

२) वित्त विभाग अ.शा पत्र क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०५.०४.२०२२ 

३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. एफ नं २०-२७/२०१७-एनएफएसएम (सीए-व्ही) दि. २१/०७/२०२२ 

५) कृषि व पदुम विभाग नस्ती क्र.राअसुअ २०२२/प्र.क्र ९१/४-ओ 
प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA- 
>॥॥5895) कार्यक्रम या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन- 
३, २४०१-पीक संवर्धन, (००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 
(०१) (०३) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा (२४०१७१०५) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.२९२७.०० लाख समरुप (०१) (०४) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य 
पिके राज्य हिस्सा (२४०१8११४) या लेखाशिर्षाखाली रु.१०००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. केंद्र 
शासनाच्या २१ जुलै २०२२ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरीता अनुसूचित प्रवर्गासाठी ३४९.६८ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यासमरुप राज्य 
हिस्सा लेखाशिर्ष २४०१ बी ११४ खाली वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. याकरीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (॥7/-२॥॥5७8) कार्यक्रम या योजनेसाठी अनुसूचित जाती 
घटकांकरिता केंद्र हिस्सा (२४०१8१०५) या लेखाशिर्षाखाळी रु.३४९.६८ लाख समरुप राज्य हिस्सा (२४०१8११४) 
या लेखाशिर्षाखाली रु.२३३.१२ लाख एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या परीपत्रकान्वये कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या खर्चासाठी नियोजनात्मक 

सूचना केलेल्या आहेत. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ च्या aan पत्रान्वये दिलेल्या निधीवाटपाच्या निर्देशाप्रमाणे 
२४०१8१०५ या लेखाशिर्षाखाली रु. ८१९.६० लाख तसेच २४०१8११४ या लेखाशिर्षाखाली रु.२८०.०० लाख एवढा 
निधी वित्त विभागाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्र.३ च्या नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन अनुसरुन केंद्र हिस्सा (२४०१8७8१०५) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.३४९.६८ लाख तसेच राज्य हिस्सा (२४०१११४) या लेखाशिर्षाखाली रु.२३३.१२ लाख असा 
एकूण रु.५८२.८० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणू प्रधान सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र. ५६ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध 
करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले 
भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२३१२४९४५४७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=759e87fbd 1e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d726b 


6c8e6b' 


pseudonym=81399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
INumber=5599270E38B296E5SESD814FF5976561A3EC66D875AEB425D 
735E1D7C12140929, PRASHANT PUNDLIK WAGH 


ite: 2022.09.23 15:03:11 +05'30 


(प्रशान्त पुं. वाघ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


mM SF 0०८ wW A 


YS <..> Pe De Se IS sells lc Se 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


